वाचा : 


धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य 
खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित / कायम विना 
अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था,नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा व 
अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी 
अनुदान योजनेंतर्गत अनुदान वितरण (सन २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
तारीख:- १६ जानेवारी, २०२३. 


१) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का-६, दि.०७.१०.२०१५ 

२) जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांचे पत्र क्र.जिनिसमुंडा / अल्पसंख्याक / २०२२-२३/८३२, 
दिनांक ३१.१०.२०२२ 

३) जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर यांचे पत्र क्र. जिनिस-१०३३ / आस्थाविका / २०२२-२३ 
/ १०९६, दि. ३१.१०.२०२२. 

४ जिल्हा नियोजन समिती, ठाणे, यांचे पत्र क्र. जिनिस / अविवि / का-४/ २०२२-२३ /२४०१, 

दि. २.११.२०२२. 

५) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी, यांचे पत्र क्र. जा.क्र. PLAN- 
१॥-1/अल्पसंख्याक / २०२२-२३/ ३२२२, दि. ३१.१०.२०२२ 

६) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग, यांचे पत्र क्र. नियोजन/ 
अल्पसंख्यांक /२०२२-२३/९९२, दि. ३१.१०.२०२२. 

७) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे, यांचे पत्र क्र. जिनिस/सांस- 
२/अविवि/पायासू/किसान /२०२२-२३/१६५२, दि. १९.१०.२०२२. 

८) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर यांचे पत्र क्र. जा.क्र. जिनिस 
/अल्पसंख्याक /संस-१/१३७८/२०२२, दि. १४.११.२०२२. 

९) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर, यांचे पत्र क्र. जा.क्र.जि.नि.स. 
/अविवि/ 2022 / २०२५, दि. २१.११.२०२२. 

१०) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा, यांचे पत्र क्र. जा.क्र.जिनिस /नि- 
७/असंयो/प्रस्ताव/२०२२-२३/३४०६/२०२२,दि. २०.१०.२१२२. 

११) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांचे पत्र क्र. जिनिस / 
अम/अल्पसंख्याक / कार्या.८/२०२२-२३/११०४, दि.३१.१०.२०२२ 

१२) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांचे पत्र क्र. जा.क्र. नियो / अल्पसं 
/ मदरसा/ अनुदान / १९८७ /2022, दि.१.११.२०२२ 

१३) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड, यांचे पत्र क्र. नियोजन 
/अल्पसं.शाळा/ अनुदान मागणी प्रस्ताव / 2022-23 / का.७/ १९८०, दि.३१.१०.२०२२ 

१४ जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०२२-जिनिस-बी/ 
अल्पसंख्याक शाळा/ औद्योगिक/प्रस्ताव/कावि-६४४९, दि. १५.११.२०२२ 

१५) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र. जिनिस /उ/ 
अल्पसंख्याक /२०२२/११२०, दि. ३०.११.२०२२ 

१६) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी यांचे पत्र क्र. जा.क्र.नियोजन- 
२०२२/ अल्प./शाळा/ अनु.२०२२-२३/३५११, दि.३१.१०.२०२२ 

१७) जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर, (अल्पसंख्याक विभाग), यांचे पत्र क्र. जा.क्र. २०२२- 
२३/जिनिस/ अल्पसंख्याक/पायाभुसु/कार्या-२/१९९४, दि.३१.१०.२०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 


१८) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली, यांचे पत्र क्र. जा.क्र. जिनिसहि / 
अल्प.बहुश्ां./प्रस्ताव /२०२२-२३/१९६५, दि.१५.११.२०२२ 

१९) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा यांचे पत्र क्र. जिनिस/डॉ.झाकीहुम 
आयो/कावि-१४७/२०२२, दि.२८.११.२०२२. 


प्रस्तावना - 


धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुळ शासनमान्य खाजगी अनुदानित / विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ 
महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका / नगरपरिषद झाळा व अपंग झाळांमध्ये पायाभूत सोयी 
सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना शासन निर्णय दिनांक ७ ऑक्टोंबर, २०१५ अन्वये राबविण्यात येत आहे. 
सदरहू योजनेंतर्गत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावातील पात्र 
शाळांना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदान मंजूर करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय :- 

संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय निवड समितीने उपरोक्त शासन निर्णय 
दि.७.१०.२०१५ मधील तदतुदीनुसार त्यांच्याकडे प्राप्त अर्जांची छाननी केली असून, छाननीअंती पात्र शाळांची 
यादी, शिफारशी व आवश्‍यक निधीच्या मागणीसह प्रस्ताव मंजूरीकरिता शासनाकडे पाठविला आहे. संबंधित 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या सर्व प्रस्तावांची शासनस्तरावर छाननी करुन त्यामध्ये पात्र 
ठरलेल्या शाळांची संख्या व त्यांस मंजूर करावयाच्या (कमाल मर्यादा प्रत्येक शाळेसाठी रू.२.०० लाख) 
अनुदानाची रक्‍कम खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र विभाग जिल्हा पात्र शाळांची संख्या प्रस्तावित अनुदान 
(रु. लाखात) 
a कोकण विभाग मुबंई हहर ०२ ०४,००,०००/- 
2. मुबंई उपनगर २१ ४२,००,०००/- 
३. ठाणे २२ ४४,००,०००/- 
8. रत्नागिरी ०६ १२,००,०००/- 
4. सिधुदुर्ग ०१ ०२,००,०००/- 
६. नाशिक विभाग धुळे ०१ ०२,००,०००/- 
अहमदनगर ०६ ११,९९,९७४/- 
पुणे विभाग सोलापुर oy 90,00,000/- 
Ra सातारा ०१ ०२,००,०००/- 
१०. अमरावती विभाग अमरावती २७ ५३,९६,०००/- 
११. वाशिम २१ ४२,००,०००/-- 
१२. । औरंगाबाद विभाग नांदेड ०८ १६,००,०००/- 
१३. बीड ०४ ०८,००,०००/- 
१४. उस्मानाबाद ०२ ०४,००,०००/- 
94. परभणी ०३ ०६,००,०००/- 
१६. लातूर 03 0&,00,000/- 
१७. हिंगोली ०३ ०६,००,०००/- 
१८. नागपूर विभाग वर्धा 03 0§,00,000/- 
एकूण १३९ २,७७,९५,९७४/- 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 


उपरोक्‍त तक्‍्यात दर्शविल्याप्रमाणे तसेच प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या “परिशिष्ट अ“ येथील 
यादीनुसारच्या एकूण १३९ शाळांना रु. २,७७,९५,९७४/- (रूपये दोन कोटी, सत्याहत्तर लाख, पंच्याण्णव 
BAR, Thal चौर्‍्याहत्तर फक्त) इतके अनुदान या योजनेंतर्गत मंजूर करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

सदर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी यांना सदर निधीसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियत्रंण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. अनुदान मंजूर केलेल्या पात्र शाळांच्या नावासमोर त्या शाळेच्या मागणीचे स्वरुप, यापूर्वी 
अनुदानाचा लाभ घेतल्याचे वर्ष याचा तपशील या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रामध्ये दर्शविण्यात आला 
आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेला उक्त निधी अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीतून (BDS) आहरित करून संवितरित करण्यास खालील परिच्छेदातील बाबींच्या पूर्ततेच्या अधीन 
राहून वितरण करण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. शासन निर्णय दि. ०७.१०.२०१५ मधील अटी व शर्तीनुसार फक्त एका DIES CODE / INSTITUTE 
CODE/ लायसन्स क्रमांकासाठी अनुदान देण्यात येईल. तसेच, एकाच इमारतीत / आवारात एकाच संस्थेच्या 
प्राथमिक, माध्यमिक,उच्च माध्यमिक अज्ञा वेगवेगळया शाळा / महाविद्यालये हे दिवसभरातील स्वतंत्र 
वेळापत्रकानुसार वेगवेगळया पाळीत / सत्रात भरत असतील आणि त्यांचे DIES CODE वेगवेगळे असतील 
अशा परिस्थितीत त्या इमारतीसाठी / आवारासाठी या DIES CODE पैकी फक्त एकाच DIES CODE साठी 
अनुदान मंजूर करण्यात येईल. तसेच अनुदान प्राप्त शाळा स्वयं अर्थसहाय्यीत नाहीत याबाबत संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी अनुदान वितरण करण्यापूर्वी शासन निर्णय दि. ७.१०.२०१५ मध्ये विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन होईल याची दक्षता घ्यावी. या योजनेंतर्गत शाळांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी 
निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित शाळांनी निधी खर्ची टाकावा. 


3: शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व नगरपालिका / नगरपरिषद 
शाळांना अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
अपंग व नगरपालिका / नगरपरिषद झाळांनी अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत 
प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर अनुदानाच्या विनियोगाचे विहित नमुन्यातील 
उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी 
या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट- ब “ नुसार विहित नमुन्यात शासनास व महालेखापाल कार्यालयास 
उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल सादर करावा. तसेच त्यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त 
विभाग क्र.एयुडी:-१०८२ / दसीआर-९०/८४ / कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा 
ताळमेळ घालून त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र व सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा संबंधीत लेखा शिर्षाचा विनियोजन 
लेखा अहवाल दि. ३० सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत शासनास निश्चितपणे सादर करावा. 


8, या योजनेंतर्गत उद्भधभवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी saa निर्णय दि.०७.१०.२०१५ 
मध्ये नमूद संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


षु. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, प्रधान लेखाज्ीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२, समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (२१) अल्पसंख्यांक 
शाळांना पायाभूत सुविधा पुरविणेकरिता सहायक अनुदान कार्यक्रम (२२३५ ए-३४७ ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


६. या निधी वितरणासाठी शासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक-अविवि-२०२१ / 
प्र.क्र.३४ / का.क्र.७, दिनांक:-६.८.२०२१ अन्वये तसेच वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक:- अर्थसं-२०२२ 


पृष्ठ १८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 


/ प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ अन्वये वार्षिक अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ४२% टक्केच्या 
मर्यादेत म्हणजेच रू.०८.४० कोटी इतका निधी प्रस्तुत योजनेंतर्गत वितरणासाठी अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीवर (बी.डी.एस.वर) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या तरतुदीतून चालू आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरीत करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १७८/२२/व्यय-१, दिनांक २६.५.२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेस 
अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०११६११३४५४१३१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


YAR 
M O H | N U D ) D ) | N B ON: o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES DEVELOPMENT 
IT, 
2.5.4, 


1@ac3035518c1c40121e24c1d7fb18a03efe22c688ba9240647d3c7 12a 
1400032, st=Maharashi 


e3ea9, post ishtra, 
serial INumbs 694259001 AF4DCAD48B69EB7E39AFC9472E61C49FC40EB7D6 
03AE236006903, cn=MOHINUDDIN B TASHILDAR 
Date: 2023.01.16 17:50:39 +05'30" 
(मो.बा.ताशिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 
४. सर्वमा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 
६. मा. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. महालेखापाल ७ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१२. महालेखापा ८ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, 
अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, अमरावती, वाशिम, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, 
हिंगोली व वर्धा. 
१४. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, अहमदनगर, सोलापूर, 
सातारा, अमरावती, वाशिम, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली व वर्धा. 
१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, अहमदनगर, सोलापूर, 
सातारा, अमरावती, वाशिम, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली व वर्धा. 
१६. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग. 
१७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, 
अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, अमरावती, वाशिम, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, 
हिंगोली व वर्धा. 


पृष्ठ १८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 


१८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, 
धुळे, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, अमरावती, वाशिम, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, 
लातूर, हिंगोली व वर्धा. 

१९. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०. सर्व संबंधित शाळा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 
२१. निवड नस्ती. 


पृष्ठ १८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 


शासन निर्णय क्रमांक:- अविवि-२०२२/ प्र.क्र. Yo / का.६ दि. १६.०१.२०२३ सोबतचे चे सहपत्र 


“परिशिष्ट-अ “ 
अ.क्र. संस्थेचे नाव व शाळेचे नाव प्रयोजन अनुदानाचे वर्ष 
(१) कोकण विभाग, जिल्हा- मुंबई, मुंबई शहर. 

= . द खान मोहम्मद हबीब भाई एज्युकेशन ट्रस्ट, १७०, | शाळा - खोल्यांची डागडुजी, छत २ 
सॅम्युएल स्ट्रीट, मुंबई-४०० ००९. द्वारे संचालित खोजा | दुरूस्ती, शाळा-खोल्यांमध्ये फरशी 
खान मोहम्मद हबीब भाई हायस्कुल, मुंबई-४०० ००९. । बसविणे. 

2. अंजुमन इस्लामज, ९२, 18.04. रोड, सी.एस.टी. मुंबई- | 3- प्राजेक्टर, ०३- स्क्रीन, २ 
४००००१. द्वारे संचालित सैफ तैयबजी गर्ल्स प्रायमरी | ०२- सी.पी.यु. खरेदी. 
हायस्कुळ, साबू बाग, २६०, जे.बी.बेहराम मार्ग, 
भायखळा, मुंबई-४०० ००८. 
एकूण रूपये- ¥,00,000/- 

२. कोकण विभाग, जिल्हा- मुंबई उपनगर 

णि र अंजुमन GH इस्लाम Sg बॉईज हायस्कुल, विक्रोळी, | फर्निचर, बेरचेस, टेबळ व डेस्क २ 
टागोरनगर, विक्रोळी पूर्व, मुंबई-८४. द्वारे संचालित | खरेदी. 
यतिमखान व मदरसा अंजूमन खैरून इस्लाम . 

2. अंजुमन खैरूल इस्लाम उर्दु प्रायमरी स्कुल, चिरागनगर, | इई-लर्निग सुविधा, एलसीडी २ 
घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई-८६. द्वारे संचालित वाय,एम. | प्रोजेक्टर, अध्यापनासाठी लागणारे 
अंजूमन खैरून इस्लाम संचालित. विविध सॉप्टवेअर खरेदी. 

3. अंजुमन खैरूल इस्लाम Sg प्रायमरी स्कुल, गर्ल्स, २६७- | संगणक कक्ष, बेचेस, टेबल, डेस्क २ 
बी,एम.बी.मार्ग, कुर्ला बस डेपोसमोर, सी.एस.टी.रोड, | खरेदी. 
कुर्ला, पश्चिम, मुंबई-४०००७०. द्वारे संचालित 
वाय.एम.अंजूमन खैरून इस्लाम संचालित. 

४. TOR ए इस्लाम उर्दु हायस्कुल, AAA जमा मस्जिद | फर्निचर, dda, व डेस्क खरेदी. २ 
जवळ, टिळक नगर, साकीनाका, मुंबई-७२. द्वारे संचालित 
साकीनाका मुस्लीम एज्युकेशन सोसायटी, संचलित. 

4. VAY. उर्दु हायस्कुल, खैरानी रोड, साकीनाका, मुंबई- | शाळेत लादी बसविणे. २ 
७२. द्वारे संचालित जमिअत अहले हदीस. 

६. अंजुमन शान ऐ-मिल्लत उर्दु हायस्कुल, शिवशाही प्रकल्प, | ई-लर्निंग सुविधा, ods लॅब, ४ जी ४ 
इंदिरा गांधी रिसर्च सेन्टरच्या मागे, दिडोंशी , मालाड | टॅबलेट खरेदी. 
(पूर्वी, मुंबई-६५. द्वारे संचालित शांती निकेतन मेमोरियल 
सामाजिक शैक्षणिक मंडळ. 

9. मुंबई उर्दु हायस्कुल, नूर मस्जिदजवळ, गावदेवी डोंगरी, | फर्निचर, du, टेबळ व फळा 3 
अंधेरी, पश्चिम, ५८. aR संचालित युनायटेड वेलफेअर | खरेदी. 
असोसिएशन. 

८. आदर्श भुतपूर्व सैनिक हायस्कुल, (हिंदी माध्यम), टाटा | विद्यार्थ्यासाठी फर्निचर, बैचेस, टेबल 4 
नगर, गोवंडी, मुंबई-४०००४३. द्वारे संचालित एक्स | इत्यादी खरेदी. 
सर्विसमेन एज्युकेशन आणि मेडीकल फाऊडेंशन, मुंबई. 

९. अलफला प्रायमरी स्कुल, गेट नं.८, मालवणी मालाड | संगणक कक्ष, dda, टेबल खरेदी. na 
(पश्चिम), मुंबई-१५. द्वारे संचालित अलफला एज्युकेशनल 
अन्ड वेलफेअर सोसायटी मुंबई. 

| ०. जावेद उर्दु हायस्कुल, आझाद नगर, घाटकोपर (पश्चिम), | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, संगणक ५ 
मुंबई -४०० ०८६. द्वारे संचालित aan एज्युकेशन अँन्ड | Mea, प्रयोगशाळा उभारणे. 
वेलफेअर ट्रस्ट, मुंबई. 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 


णि १, महाराष्ट्र उद्‌ हायस्कुल, क्रांती नगर, पाईप लाईन, | लर्निंग सुविधा, लॅंग्वेज लॅब उभारणे. ४ 
हलावपूल, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -४०० ०७०. द्वारे संचालित 
हलावपूल, मुस्लीम वेलफेअर असोसिएशन मुंबई. 

१२. IRAN उर्दु हायस्कुल, बांगडीवाला कंपाऊंड, कुरेशी | प्रिंटर्स खरेदी 4 
नगर, कुर्ला (पूर्वी, मुंबई-४०० ०७०. सहारा एज्युकेशन 
अँन्ड कल्वरल सोसायटी, मुंबई. 

१३. शिबली नोमानी उर्दु प्राथमिक शाळा, वायरलेस रोड, जुहू | इमारतीची दुरूस्ती व स्वच्छतागृहांची 4 
लेन, अंधेरी, पश्चिम, मुंबई-४०००५८. ER संचालित | दुरूस्ती करणे. 
मोहम्मदी हुसेन मस्जिद ट्रस्ट. मुंबई. 

१४. मॉडर्न हायस्कुल, (उर्दु माध्यम), सागर नगर, पार्कसाईट, | अध्यापनाची साधने, एलसीडी व ४ 
विक्राळी (पश्चिमी मुंबई-४०००७९. द्वारे संचालित | प्रोजेक्ट खरेदी करणे. 
आयडीएल एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर ट्रस्ट मुंबई. 

१५. अंजूमन तब्लीगुल इस्लाम उर्दु हायस्कुल, १९७, बेलग्रामी | बेचेस खेरदी करणे. २ 
रोड, कुर्ला (पश्चिम) मुंबई-४०० ०७०. द्वारे संचालित 
अंजूमन तब्लीगुल इस्लाम कुर्ला तालीमसभा मुंबई. 

१६. अंजुमन झाने- ऐ-इस्लाम उर्दु प्रायमरी शाळा, ERAT | संगणक, सांप्टवेअर व हार्डवेअर ४ 
रोड, साकीनाका, मुंबई-७२. द्वारे संचालित अंजुमन झाने | इत्यादी खरेदी 
इस्लाम एज्युकेशन सोसायटी. मुंबई-. 

१७. जोहर उर्दु हायस्कुल, प्लॉट नं.८, दुर्गा सेवा संघ, लोटस | फर्निचर, da, डेस्क व टेबल इत्यादी ३ 
कॉलनी, गोवंडी, मुंब-४३. द्वारे संचालित जोहर एज्युकेशन | खरेदी 
ट्रस्ट. मुंबई. 

१८. अंजुमन-इ-इस्लाम डॉ. एम.इसहाक गर्ल्स हायस्कुल | कुलर, फिल्टर, पिण्याच्या पाण्याची २ 
अन्ड ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्स अँन्ड कॉमर्स, बाझार रोड, | सुविधा निर्माण करणे. 
वांद्रे, मुंबई- ४०००५० द्वारे संचालित. 

१९. अलफला हायस्कुल, कोकणी पाडा, कुरार गांव, मालाड, | संगणक कक्ष उभारणे. 8 
पूर्व, मुंबई-१५. द्वारे संचालित अलफलाह एज्युकेशनल 
अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, मुंबई. 

२०. ग्रीन मुंबई प्रायमरी स्कुल, कुरेशी नगर, कुर्ला पूर्व, मुंबई | अध्यापनाची साधने, एल.ई.डी. शं 
द्वारे संचालित इस्लामिक सेन्टर फॉर स्टडीज अन्ड | स्क्रीन लादी बसविणे. 
वेलफेअर मुंबई. 

२१. आदर्श विद्यालय प्राथमिक विभाग, यादव नगर, खैरानी | संगणक, खरेदी. ३ 
रोड, साकीनाका, मुंबई-७२. द्वारे संचालित आदर्श 
शैक्षणिक संस्था, मुंबई. 
एकूण रूपये- ४२,००,०००/- 

कोकण विभाग, जिल्हा- ठाणे. 

हिं . अल-हेरा उर्दु माध्यमिक शाळा, भिवंडी, जि. ठाणे. द्वारे | संगणक खरेदी करणे. 4 
संचालित सुबोध लोकहितवादी बहुउद्देशिय विचार मंच, 
१५१०/०७, फैज मंजील दुसरा माळा, गैबी नगर, अपना 
हॉस्पिटल जवळ, भिवंडी, जि. ठाणे. 

2. राइट वे उर्दु प्राथमिक स्कुल, नागान, भिवंडी, जि. ठाणे. | बैचेस खरेदी करणे. २ 
द्वारे संचालित एम.एन. एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर 
ट्रस्ट, भिवंडी, ता.भिवंडी, जि. ठाणे. 


पृष्ठ १८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 


>> 


रफोका उर्दु हायस्कुल, आजाद नगर, म्हापे रोड, शिळ, 
जि. ठाणे. द्वारे संचालित मोहम्मद अली फरीद 
एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, मुंब्रा, जि. ठाणे. 


खोल्यांची दुरूस्ती करणे. 


ख्वाजा गरीब नवाज Bd प्राथमिक शाळा, ८७३/३, 
कै.जी.एन.चौक, ज्ांतिनगर, भिवंडी, जि. ठाणे. द्वारे 


अध्यापनाची साधने, एल.सी.डी. 
प्रोजेक्टर, अध्यापनासाठी लागणारे 


संचालित पब्लीक एज्यकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
घर नं. १०१८/२, शांतीनगर, भिवंडी, जि. ठाणे. 


विविध सॉप्टवेअर सुविधा खरेदी 
करणे 


अल-अमिन उर्दु प्राथमिक शाळा, नेहरू नगर, नवि बस्ती, 
कल्याण, भिवंडी, जि. ठाणे. द्वारे संचालित सुबोध 
लोकहितवादी बहुउद्देशिय विचार मंच, १५१०/०७, फैज 
मंजिल, दुसरा माळा, Val नगर, अपना हॉस्पिटलजवळ, 
भिवंडी, जि. ठाणे. 


फरशी बसविणे. 


अलउम्मत उर्दु प्रायमरी स्कुल, खाडीपार, GMA, भिवंडी, 
जि. ठाणे. द्वारे संचालित अल उम्मत एज्युकेशन 
सोसायटी, ६८७, दर्गा रोड, भिवंडी, जि. ठाणे. 


पायाभुत सुविधा निर्माण करणे. 


तोहीद उर्दु प्राथमिक शाळा, अमीन बाग, काटई, 
खाडीपार, भिवंडी, जि. ठाणे. द्वारे संचालित जमियत 
अहले हदीस ट्रस्ट, भिवंडी, गौरीपाडा, १ ळा मजला, ठाणा 
रोड, भिवंडी, जि. ठाणे. 


बेचेस, डेस्क, टेबळ नवीन खरेदी 
करणे. 


अल हुदा उर्दु प्राथमिक शाळा, फातमा नगर, गायत्री 


शाळा - खोल्यांची डागडुजी / 


नगर, १०० फीट रोड, भिवंडी, जि. ठाणे. द्वारे संचालित 
सुबोध लोकहितवादी बहुउद्देशिय विचार मंच, १५१०/०७, 
फैज मंजिल, दुसरा माळा, गैबी नगर, अपना 
हॉस्पिटलजवळ, भिवंडी, जि. ठाणे. 


दुरूस्ती करणे. 


सलमान फारशी उर्दु माध्यमिक शाळा, मकसुद नगर, 


स्वच्छतागृहाची दुरूस्ती करणे, 


मेमन बिल्डिंग कौसा-मुंब्रा, जि. ठाणे द्वारे संचालित 
सलमान अल फारशी एज्युकेशनल अन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, मकसुद नगर, मेमन बिल्डिंग, कौसा-मुंब्रा, जि. 
ठाणे. 


बेंचेस, टेबळ, डेस्क नविन खरेदी 
करणे. 


युनिव्हर्सल उर्दु प्राथमिक शाळा, यहया कंपाऊंड, पिरानी 
पाडा, भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचालित युनिव्हर्सल 
एज्युकेशनल वेलफेअर सोसायटी, गैबी नगर, भिवंडी, जि. 
ठाणे. 


शाळा-खोल्यांची डागडुजी करणे. 


षि १, 


अब्दुल शकुर प्रायमरी स्कुल, घर नं. ३७१, समद नगर, 
कणेरी, भिवंडी, जि. ठाणे. द्वारे संचालित भिवंडी विव्हर्स 
एज्युकेशन सोसायटी, समद नगर, कणेरी, भिवंडी, जि. 
ठाणे. 


इन्व्हर्टरची सुविधा निर्माण करणे. 


१२. 


सी.एम.उर्दु प्राथमिक शाळा, म्हाडा कॉलनी, नदी नाका, 
वाडा रोड, भिवंडी, जि. ठाणे. द्वारे संचालित सुबोध 
लोकहितवादी बहुउद्देशिय विचार मंच, १५१०/०७, फैज 
मंजिल, दुसरा माळा, Val नगर, अपना हॉस्पिटलजवळ, 
भिवंडी, जि. ठाणे. 


संगणक कक्ष उभारणे. 


१३. 


Mead उर्दु प्राथमिक शाळा, नागांव रोड, गैबी नगर, 
भिवंडी, जि. ठाणे. द्वारे संचालित सुबोध लोकहितवादी 
बहुउद्देशिय विचार मंच १५१०/७ फैज मंजिल, दुसरा 
माळा, गैबीनगर, अपना ses जवळ, भिवंडी, जि. 
ठाणे. 


शाळा-खोल्यांची डागडुजी करणे. 


१४. 


समदिया हायस्कुल, घर नं.३४९, समदनगर, कणेरी, 
भिवंडी, जि. ठाणे. द्वारे संचालित भिवंडी विव्हर्स 


शाळा-खोल्यांची डागडुजी/ दुरूस्ती 
करणे. 


पृष्ठ १८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 


एज्युकेशन सोसायटी, समदनगर, कणेरी, भिवंडी, जि. 
ठाणे. 
१५. भिवंडी og हायस्कुल, ता.भिवंडी, जि. ठाणे. द्वारे | dda, डेस्क, टेबळ नविन खरदी 
संचालित यंग वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटी, ४८४, | करणे. 
विठ्ठल नगर, ता. भिवंडी, जि. ठाणे. 
१६. ।दारूल उलुम दिवान ae उर्दु प्राथमिक शाळा, ५९८, | dda, डेस्क, cde नविन खरदी 
SAIS नगर, दर्गाह रोड, भिवंडी, जि. ठाणे. द्वारे संचालित | करणे. 
दारूल उलुम दिवान शाह, अडारफ नगर, दर्गाह रोड, 
भिवंडी, जि. ठाणे. 
१७. श्री.भैरव कर्णबधिर विद्यालय, भिवंडी, जि. ठाणे. द्वारे | मुलांसाठी बी.टी.ई.मशीनची सुविधा 
संचालित श्री. भैरव सेवा समिती, ३४२, भगवान महाविर | निर्माण करणे. 
मार्ग, खडक, ता. भिवंडी, जि. ठाणे. 
१८. ।सिराजुल उलुम Sg प्राथमिक शाळा, अंसार मोहल्ला, | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण 
भिवंडी, जि. ठाणे. द्वारे संचालित अल जामिआतुल | करणे. 
इस्लामिया सिराजुल GSA ट्रस्ट, जमिअत कॉलनी, 
अंसार मोहल्ला, भिवंडी, जि. ठाणे. 
१९. [AIST अब्दुल कलाम आझाद VE माध्यमिक शाळा, | नविन स्वच्छतागृह बांधणे. 
म्हाडा कॉलनी, नाका, भिवंडी, जि. ठाणे. द्वारे संचालित 
सुबोध लोकहितवादी बहुउद्देशिय विचार मंच, १५१०/०७, 
bo मंजिल, दुसरा माळा, गैबी नगर, अपना 
हॉस्पिटलजवळ, भिवंडी, जि. ठाणे. 
२०. इंडियन उर्दु हायस्कुल, अचानक नगर, दरगाह रोड, | छत दुरूस्ती करणे. 
अमृत नगर, मुंब्रा, जि. ठाणे gr संचालित अमृत 
एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर असोसिएडान, अचानक नगर, 
दर्गाह रोड, अमृत नगर, मुंब्रा, जि. ठाणे. 
२१. ।अल-नूर गर्ल्स हायस्कुल अँन्ड ज्युनिअर कालेज, ७५०, ४ | इन्व्हर्टरची सुविधा निर्माण करणे. 
था मिल्लत नगर, ४ था निजामपूर, चाविंद्रा, भिवंडी, जि. 
ठाणे द्वारे संचालित अक्सा एज्युकेशनल सोसायटी, ७९, 
भुसार मोहल्ला, भिवंडी, जि. ठाणे. 
२२. ।अंजूमन-ए-इस्लाम मुस्तफा फकोह उर्दु माध्यमिक शाळा, | शाळा-खोल्यांची डागडुजी / दुरूस्ती 
तुर्भे, नवी मुंबई द्वारे संचालित अंजुमन-ए-इस्लाम ट्रस्ट, | करणे 
९२, डॉ. डी.एन.रोड, मुंबई. 
एकूण रूपये- ४४,००,०००/- 
कोकण विभाग, जिल्हा- रत्नागिरी. 
ae द यंग मुस्लिम एज्युकेशन सोसायटी (बॉम्बे, ता. चिपळूण, | संगणक, Mex, फर्निचर व dda 
जि. रत्नागिरी द्वारे संचालित डॉ. VAR. दळवी वाघिवरे | खरेदी करणे. 
उर्दु हायस्कूल, वाघिवरे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी. 
२. दि. हर्णे, एज्युकेडान अन्ड वेलफेअर सोसायटी हर्णे, ता. | प्रयोगशाळा अद्ययावत करणे, 
दापोली, जि. रत्नागिरी द्वारे संचालित AAAS हायस्कूल, | साहीत्य खरेदी करणे. 
हर्णे, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी. 
३. रत्नागिरी नगर परिषद शिक्षण मंडळ रत्नागिरी, दामले | इमारतीचे नुतनीकरण करणे. 
विद्यालय, कंपाऊंड मारूती मंदिर, रत्नागिरी, जि. 
रत्नागिरी द्वारे संचालित रत्नागिरी नगर परिषद शाळा क्र. 
२२, कोकणनगर, रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी. 
वि रत्नागिरी नगर परिषद शिक्षण मंडळ रत्नागिरी, दामले | इमारतीचे नुमनीकरण व डागडुजी 
विद्यालय, कंपाऊंड मारूती मंदिर, रत्नागिरी, जि. | करणे. 


पृष्ठ १८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 


रत्नागिरी द्वारे संचाळित रत्नागिरी नगर परिषद शाळा क्र. 
०६, बाजारपेठ उर्दु, रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी. 


रत्नागिरी नगर परिषद शिक्षण मंडळ रत्नागिरी, दामले 
विद्यालय, कंपाऊंड मारूती मंदिर, रत्नागिरी, जि. 
रत्नागिरी द्वारे संचालित रत्नागिरी नगर परिषद झाळा क्र. 
१८, राजिवडा उर्दु, रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी. 


इमारतीचे रंगकाम व डागडुजी करणे. 


रत्नागिरी नगर परिषद शिक्षण मंडळ रत्नागिरी, दामले 
विद्यालय, कंपाऊंड मारूती मंदिर, रत्नागिरी, जि. 
रत्नागिरी द्वारे संचालित रत्नागिरी नगर परिषद झाळा क्र. 
१०, मिरकरवाडा उर्दु, रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी. 


इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी 
करणे. 


एकूण रूपये-१२,००,०००/- 


कोकण विभाग, जिल्हा- सिंधुदुर्ग. 


सावंतवाडी मर्कजी, जमात, मुंबई-३६, वासील खान मार्ग, 
टॅक स्ट्रीट, सुरती मोहला, नागपाडा, मुंबई-४०० ००८. 
द्वारे संचालित सेंट्रल उर्दु हायस्कुल, सावंतवाडी १७४, 
माठेवाडा, सावंतवाडी-४१६५१०, जि. सिंधुदुर्ग. 


अध्यापनाची साधणे खरेदी करणे. 


एकूण रूपये-२,००,०००/- 


नाशिक विभाग, जिल्हा- धुळे. 


किसान विद्या प्रसारक संस्था, शिरपूर, जि. धुळे द्वारे 
संचालित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उर्दु माध्यमिक 
व के.एस.जागीरदार माध्यमिक विद्यालय, शिरपूर, ता. 
शिरपूर, जि. धुळे. 


स्वच्छ पेयजळलाची सुविधा निर्माण 
करणे. 


एकूण रूपये- २,००,०००/- 


नाशिक विभाग, जिल्हा- अहमदनगर. 


अहमदनगर डिस्ट्रीक्ट ज्युदो अन्ड कराटे SATIVA, 
अहमदनगर, कवडेनगर, नागरदेवळे, जि. अहमदनगर 
द्वारे संचालित स्वांतत्रय सैनिक जानकी कवडे प्रशाला, 
कवडेनगर, नागरदेवळे, अहमदनगर, जि. अहमदनगर. 


शाळा-खोल्यांचे छत दुरूस्ती करणे. 


द्वारे संचालित परमविर शहिद अब्दुल हमिद 
नगरपालिका डिजिटल उर्दु शाळा क्र५., श्रीरामपुर 
अहमदनगर, जि .अहमदनगर . 


2. नगरपालिका शिक्षण मंडळ संचालित श्रीरामपुर, जि. | फनिचर, da, डेस्क खरेदी करणे. 
अहमदनगर द्वारे संचालित नगरपालिका उर्दु शाळा क्र.४, 
श्रीरामपुर, जि. अहमदनगर. 

3. नगरपालिका शिक्षण मंडळ श्रीरामपुर, जि. अहमदनगर | विद्यार्थ्यासाठी बैच खरेदी करणे. 
द्वारे संचालित नगरपालिका उर्दु शाळा क्र .९, संजय | रू.१,९९,९७५/- 
नगर, उस्मानिया मस्जिद, वार्ड नं.१, श्रीरामपुर, जि. 
अहमदनगर. 

४. नगरपालिका शिक्षण मंडळ श्रीरामपुर जि. अहमदनगर | संगणक खरेदी करणे. 


नगरपालिका शिक्षण मंडळ कोपरगाव, अहमदनगर, जि. 


शाळेचा व्हरांडा बंदिस्त करणे व 


अहमदनगर द्वारे संचालित कोपरगाव नगरपालिका 
शिक्षण मंडळ, नगरपालिका उर्दु शाळा क्र.४, जुने सायन्स 
कॉलेज, गोदाम रोड, कोपरगाव, अहमदनगर, जि. 
अहमदनगर. 


नुतनीकरण करणे. 


पृष्ठ १८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 


नगरपरिषद उच्च प्राथमिक उर्दु शाळा, फरमानपूरा, 
अचलपूर, जि. अमरावती. 


६. मदरसा मिफताहुल उलुम, टाकळी रोड, कोपरगाव, | शाळेय विज्ञान साहीत्य व क्रिडा 4 
अहमदनगर, जि. अहमदनगर द्वारे संचालित मौलाना | साहीत्य खरेदी करणे. 
मुनिर अहमद उर्दु हायस्कुल, कोपरगाव, अहमदनगर, 
जि. अहमदनगर. 
एकूण रूपये-११,९९,९७४/- 
पुणे विभाग, जिल्हा- सोलापूर. 
वं ी आधार मागासवर्गीय महिला संस्था, सोलापूर, जि. | फर्निचर व अध्यापनाची साधणे खरेदी २ 
सोलापूर ek संचालित आधार मतिमंद निवासी | करणे. 
विद्यालय, कुंभारी, जि. सोलापूर. 
2. सिध्दार्थ क्रिडा व शिक्षण प्रसारक मंडळ, आहेरवाडी, | इन्व्हर्टर FLED स्क्रोन व प्रोजेक्टर ४ 
सोलापूर, जि. सोलापूर द्वारे संचालित सम्यक उर्दु ' खरेदी करणे. 
हायस्कुल, आहेरवाडी, सोलापूर, जि. सोलापूर. 
३. नगरपालीका शिक्षण मंडळ, BEI घाट, पंढरपूर, जि. | अध्यापनाची साधणे खरेदी करणे. 8 
सोलापूर द्वारे संचालित नगरपालीका प्राथमिक उर्दु 
शाळा क्रमांक-१६, पंढरपूर, जि. सोलापूर. 
४. न.प. शिक्षण मंडळ, करमाळा, जि. सोलापूर द्वारे | अध्यापन साहीत्य -TV/ Projector, षु 
संचालित कै. नामदेवराव जगताप न.प. उर्दु शाळा, | LapTop, Spcaker Trolly) खरेदी 
करमाळा, जि. सोलापूर. करणे. 
4, लोकनायक जयप्रकाश नारायण फौंडेशन, सोलापूर, जि. | संगणक, प्रिंटर, इतर साहीत्य व da aa 
सोलापूर द्वारे संचालित श्री. स्वामी समर्थ मतिमंद | खरेदी करणे. 
निवासी कार्यशाळा, कुंभारी, जि. सोलापूर. 
एकूण रूपये-१०,००,०००/- 
पुणे विभाग, जिल्हा- सातारा. 
पि फलटण उदू एज्युकेशन सोसायटी, फलटण, Healt | पुस्तके व फर्निचर खरेदी करणे. 3 
नगर, मंगळवार पेठ, फळटण, ता. फलटण, जि. सातारा. 
द्वारे संचालित उर्दू प्राथमिक शाळा, फलटण, जि. सातारा. 
एकूण रूपये- २,००,०००/- 
अमरावती विभाग, जिल्हा- अमरावती. 
णि र नगरपरिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | एल.सी.डी. खरेदी व अध्यापनाची ४ 
नगरपरिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, बियाबानी, | साधणे. इत्यादी. 
अचलपूर, जि. अमरावती. 
२. | नगरपरिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | शाळेचे कंपाऊंड वाल दुरूस्ती करणे. 8 
नगरपरिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, मंजूरपुरा, 
अचलपूर, जि. अमरावती. 
३. । नगरपरिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | डेस्क da व सि.सि.टि.व्ही. खरेदी 8 
नगरपरिषद Sg उच्च प्राथमिक शाळा, मुकेरीपूरा, | करणे. 
अचलपूर, जि. अमरावती. 
४. | गुलाम नबी आझाद वेलफेअर सोसायटी, करजगांव | सि.सि.टि.व्ही. व हाड डिस्क खरेदी 8 
र.नं.४३२०, जि. अमरावती द्वारे संचालित परमवीर चक्र | करणे. 
शहीद अब्दुल हमीद उर्दु हायस्कुल, परतवाडा, ता. 
अचलपूर, जि. अमरावती. 
५. | नगरपरिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | संगणक व प्रिंटी खरेदी करणे. ३ 


पृष्ठ १८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 


६. । नगरपरिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | ई-लर्निंग सुविधा निर्माण करणे. २ 
नगरपरिषद उर्दु माध्यमिक विद्यालय, बैतुलरोड, 
परतवाडा, जि. अमरावती. 

७. | नगरपरिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | डेस्क, da, संगणक व प्रिंटर खरेदी 8 
नगरपरिषद सिटी Sg उच्च प्राथमिक शाळा किला, | करणे. 
अचलपूर, जि. अमरावती. 

८. | नगरपरिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | शाळेच्या इमारतीचे नुतनीकरण ३ 
नगरपरिषद (माजी जि.प.) उर्दु उच्च प्राथमिक कन्या | करणे. 
दुरानी चौक, परतवाडा, जि. अमरावती. 

९. | मुस्लीम अल्पसंख्याक बहूउद्देशिय संस्था, अचलपूर, जि. | संगणक, प्रोजेक्टर इ. खरेदी करणे. २ 
अमरावती द्वारे संचालित शहीद टिपू सुलतान 
ज्यु.कॉलेज, अचलपूर, ता. अचलपूर, जि. अमरावती. 

णो . | नगरपरिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | संगणक व प्रिंटर खरेदी. aa 
नगरपरिषद सिटी मराठी झाळा, चौधरी मैदान, 
अचलपूर, ता. अचलपूर, जि. अमरावती. 

| . | नगरपरिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | पाण्याची टाकी, वॉटर कुलर व डेस्क । 
नगरपरिषद प्राथमिक सिटी हिंदी शाळा, अचलपूर, जि. | बेंच खरेदी (रू. १,९६,०००) 
अमरावती. 

१२. | नगरपरिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | सिलींग फॅन, लोखंडी रॅक व फर्निचर २ 
नगरपरिषद प्राथमिक हिंदी मुलांची शाळा, नेहरू मैदान, | खरेदी करणे. 
अचलपूर कॅम्प, जि. अमरावती. 

१३. | नगरपरिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | नविन व्स्वच्छतागृहाचे बांधकाम २ 
नगरपरिषद प्राथमिक हिंदी कन्या शाळा, नेहरू मैदान, | करणे. 
अचलपूर कॅम्प, जि. अमरावती. 

१४. | नगरपरिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | डेस्क, बेंच खरेदी करणे. ४ 
नगरपरिषद उर्दु उच्च प्राथमिक उर्दु शाळा, नेहरू मैदान, 
परतवाडा, जि. अमरावती. 

१५. । नगरपरिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | डेस्क, बेच, संगणक-२ , प्रिंटर-१ २ 
नगरपरिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, पोलीस स्टेशन, | खरेदी करणे. 
परतवाडा, जि. अमरावती. 

१६. | नगरपरिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण ४ 
नगरपरिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, कासदपूरा, | करणे. 
अचलपूर, जि. अमरावती. 

१७. । प्रेरणा अपंग जीवन विकास संस्था, विलायतपुरा, | छत दुरूस्ती करणे. ५ 
अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित मुकबधिर 
विद्यालय, विळायतपुरा, अचलपूर, जि. अमरावती. 

१८. | पिपल्स एज्युकेडान सोसायटी, अमरावती, जि. अमरावती | डेस्क, बैच खरेदी करणे. शिश 
द्वारे संचालित नॅशनल उर्दु गर्ल्स हायस्कुल, पठाणपुरा, 
अमरावती, जि. अमरावती. 

१९. | नगरपरिषद, अंजनगांव सुर्जी, जि. अमरावती द्वारे | संगणक, प्रिंटर्स, डेस्क, da खरेदी २ 
संचालित नगरपरिषद पूर्व माध्यमिक उर्दु कन्या शाळा | करणे. 
क्र.८, पोळीस स्टेशनजवळ, अंजनगांवसूर्जी, जि. 
अमरावती. 

२०. | नगरपरिषद, अंजनगांव सुर्जी, जि. अमरावती द्वारे | वॉटर फिल्टरसह सुविधा निर्माण i! 
संचालित नगरपरिषद शाळा क्र.५, पोलीस स्टेशनजवळ, | करणे. 
अंजनगांवसुर्जी, जि. अमरावती. 


पृष्ठ १८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 


२१. | नगरपरिषद, अंजनगांवसुर्जी, जि. अमरावती द्वारे | डेस्क, बेंच खरेदी करणे. | 
dated नगरपरिषद माध्यमिक उर्दु हायस्कुल 
अंजनगांव, ता. अंजनगांवसुर्जी, जि. अमरावती 


२२. | नगरपरिषद, चांदुर बाजार, जि. अमरावती द्वारे संचालित | डेस्क, बेंच खरेदी करणे. 3 
अल्लाम इकबाल नगरपरिषद, उर्दु प्राथमिक शाळा क्र.१, 
चांदूर बाजार, जि. अमरावती. 


२३. | नगरपरिषद, चांदुर बाजार, जि. अमरावती द्वारे संचालित | सि.सि.टि.व्ही. खरेदी करणे. ३ 
नगरपरिषद उर्दु विद्यालय, चांदुर बाजार, जि. 
अमरावती. 


२४. | नगरपरिषद, चांदुर बाजार, जि. अमरावती द्वारे संचालित | डेस्क, बेंच खरेदी 3 
नगरपरिषद उर्दु प्राथमिक शाळा .02, चांदुरबाजार, 
जि. अमरावती. 


२५. नगरपरिषद, मोर्शी, जि. अमरावती द्वारे संचालित | शाळेच्या a खोल्यांमध्ये फरशी २ 
नगरपरिषद उर्दु माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, | बसविणे. 
मोर्शी, जि. अमरावती. 


२६. | नगरपरिषद, मोर्शी, जि. अमरावती द्वारे संचालित | डेस्क, बैच खरेदी करणे. शिंग 
नगरपरिषद उर्दु प्राथमिक शाळा क्र.६, मोर्शी, जि. 
अमरावती. 

२७. | EAT वेलफेअर अँन्ड एज्युकेशनल ट्रस्ट, वरूड, जि. | Computer Science 056. 4 


अमरावती द्वारे संचालित विकास उर्दु हायस्कुल, | Material Library. 
शेंदुरजनाघाट, ता.वरूड, जि. अमरावती. 


एकूण रूपये - ५३,९६,०००/- 


अमरावती विभाग, जिल्हा- वाशिम. 


| . पंचशिल विद्यालंकार शिक्षण संस्था, वाशिम, अकोला | डेस्क, बेचेंस खरेदी करणे. | 
नाक्याजवळ, वाशिम, जि. वाशिम द्वारे संचालित रेखाताई 
राष्ट्रीय विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, वाशिम, 
अकोला नाक्याजवळ, वाशिम, जि. वाशिम. 


२. परमहंस भगवंत माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, | इमारत छत दुरूस्ती करणे. २ 
मंगळधाम, मंगरूळपीर, जि. वाशिम द्वारे संचालित अपंग 
निवासी विद्यालय,मंगरूळपीर, ता. मंगरूळपीर, जि. 
वाशिम. 


३. नगर परिषद कारंजा (लाड), जि. वाशिम द्वारे संचलित | पिण्याच्या पाण्याची फिल्टरसह ३ 
नगर परिषद प्राथमिक मराठी शाळा क्रमांक-२, टिळक | सुविधा निर्माण करणे. 
चौक, कारंजा, ors , जि. वाशिम 


ie उर्दु एज्युकेशन सोसायटी, आसेगांव, मा. मंगरूळपीर, | संगणक-५ व प्रिंटर्स -खरेदी करणे. २ 
जि. वाशिम द्वारे संचालित मौलाना अब्दुल कलाम आझाद 
उर्दु हायस्कुल, आसेगाव, मा. मंगरूळपीर, जि. वाशिम. 


प. नगर परिषद, कारंजा लाड, जि. वाशिम द्वारे संचलित | Sep, बेचेस ३५ नग खरेदी करणे. g 
मुलजी जेठा नगर परिषद उर्दु माध्यमिक शाळा, 
मंगरूळवेस जवळ, कारंजा लाड, जि. वाशिम. 


६. नगर परिषद, कारंजा ors, जि. वाशिम द्वारे संचलित | पिण्याच्या पाण्याची फिल्टरसह ४ 
नगर परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा क्र.३, दारव्हा रोड, | सुविधा निर्माण करणे. 
मंगरूळवेस जवळ, कारंजा (लाड), जि. वाशिम. 


मि नगर परिषद, मंगरूळपीर, ता. मंगरूळपीर, जि. aera | पिण्याच्या पाण्याची फिल्टरसह ४ 
द्वारे संचलित नगर परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा क्र.३, | सुविधा निर्माण करणे. 
बिळाल नगर, मंगरूळपीर, जि. वाशिम. 


पृष्ठ १८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 


८. नगर परिषद कारंजा (लाड), जि. वाशिम द्वारे संचलित | अध्यापनाची साधने व एल.सी.डी. ४ 
नगर परिषद उर्दु प्राथमिक कन्या शाळा, निजामपूरा, | प्रोजेक्टर खरेदी करणे. 
कारंजा, (लाड) , जि. वाशिम. 

g. नगर परिषद कारंजा (लाड), जि. वाशिम द्वारे संचलित | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण ४ 
नगर परिषद sq प्राथमिक शाळा क्रमांक-२, | करणे. 
निजामपूरा,जुन्या सरकारी दवाखान्याजवळ, कारंजा, 
(लाड) , जि. वाशिम. 

णि नगर परिषद कारंजा (लाड), जि. वाशिम द्वारे संचलित | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण ४ 
नगर परिषद प्राथमिक मराठी शाळा क्रमांक-४, टिळक | करणे. 
चौक, कारंजा, लाड , जि. वाशिम. 

हिं १. | परमहंस भगवंत माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, | झेराक्स मशिन खरेदी करणे. १ नग. 4 
मंगळधाम, मंगरूळपीर, जि. वाशिम द्वारे संचालित 
मुकबधीर निवासी विद्यालय, तुळजापूर, मंगरूळपीर, ता. 
मंगरूळपीर, जि. वाशिम. 

१२. | नगर परिषद कारंजा (लाड), जि. वाशिम द्वारे संचलित | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण ४ 
नगर परिषद प्राथमिक मराठी शाळा क्रमांक-३, | करणे. 
साळीपुरा, कारंजा, (लाड) , जि. वाशिम. 

१३. | नगर परिषद, वाशिम, जि. वाशिम द्वारे संचलित नगर | पिण्याच्या पाण्याची कुलर ३ 
परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा, गंगु प्लॉट, वाशिम, जि. | फिल्टरसह सुविधा निर्माण करणे. 
वाशिम. 

णि नगर परिषद, वाशिम, जि. वाशिम द्वारे संचलित नगर | पिण्याच्या पाण्याची कुलर ३ 
परिषद महात्मा गांधी विद्यालय, पुसद नाका, वाशिम, | फिल्टरसह सुविधा निर्माण करणे. 
जि. वाशिम. 

१५. । नगर परिषद, वाशिम, जि. वाशिम द्वारे संचलित नगर | पिण्याच्या पाण्याची कुलर ३ 
परिषद प्राथमिक शाळा, घानमोडी, वाशिम, ता. जि. | फिल्टरसह सुविधा निर्माण करणे. 
वाशिम. 

१६. | नगर परिषद, वाशिम, जि. वाशिम द्वारे संचलित नगर | पिण्याच्या पाण्याची वॉटर कुलर ३ 
परिषद रफी अहमद किदवई उर्दु शाळा क्र. 2, देवपेठ, | फिल्टरसह सुविधा निर्माण करणे. 
वाशिम, जि. वाशिम. 

a नगर परिषद, वाशिम, जि. वाशिम द्वारे संचलित नगर | पिण्याच्या पाण्याची वॉटर कुलर ३ 
परिषद रफी अहमद किदवई उर्दु शाळा क्र.१, देवपेठ, | फिल्टरसह सुविधा निर्माण करणे. 
वाशिम, जि. वाशिम. 

१८. | नगर परिषद, वाशिम, जि. वाशिम द्वारे संचलित नगर | पिण्याच्या पाण्याची फिल्टरसह २ 
परिषद आजाद उर्दु प्राथमिक शाळा, ध्रुव चौक, लाल | सुविधा निर्माण करणे. 
मिया दर्गाह रोड, वाशिम, जि. वाशिम. 

१९. | नगर परिषद, कारंजा लाड, जि. वाशिम द्वारे संचलित | Sep, बेचेस खरेदी करणे. g 
नगर परिषद प्राथमिक मराठी शाळा क्र.१, 
नगरपरिषदजवळ, कारंजा लाड, जि. वाशिम. 

२०. | नगर परिषद,कारंजा (लाड) जि. वाशिम द्वारे संचलित | डेस्क, dda खरेदी करणे. 8 
नगर परिषद प्राथमिक मराठी शाळा क्र.५, लोकमान्य 
व्यायाम शाळेजवळ, कारंजा (लाड), जि. वाशिम. 

२१. | नगर परिषद, कारंजा (लाड), जि. वाशिम द्वारे संचलित | शाळा-वर्ग खोल्यांची दुरूस्ती करणे. ३ 
नगर परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा क्र.१, किल्ला विभाग, 
कारंजा (लाड), जि. वाशिम. 
एकूण रूपये - ४२,००,०००/- 


पृष्ठ १८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा-नांदेड. 


महात्मा फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ, नांदेड, ता.जि. | शाळा-खोल्यांची डागडुजी / दुरूस्ती २ 
नांदेड द्वारे संचालित पंचशिल विद्यालय, गणेशा नगर | करणे. 
रोड, लेबर कॉलनी, नांदेड, जि. नांदेड. 
महात्मा ज्योतीबा फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ, नाळेश्वर, | पेयजल सुविधा निर्माण करणे. २ 
ता.जि. नांदेड द्वारे संचालित महर्षी धोंडो Hara कर्वे 
प्राथमिक शाळा, पारसनगर, नांदेड, जि. नांदेड. 
Sl. बाबासाहेब आंबेडकर शिक्षण प्रसारक संस्था, लोणी | संगणक कक्ष खरेदी करणे. २ 
खुर्द, ता.अर्धापूर, जि. नांदेड द्वारे संचालित महात्मा फुले 
निवासी अपंग कर्मशाळा, अर्धापूर, ता. अर्धापूर, जि. 
नांदेड. 
Sl. बाबासाहेब आंबेडकर शिक्षण प्रसारक संस्था, लोणी | संगणक कक्ष खरेदी करणे. २ 
खुर्द, ता. अर्धापूर, जि. नांदेड ER संचालित श्रीमती 
देऊबाई प्राथमिक शाळा, लोणी खुर्द, ता. अर्धापूर, जि. 
नांदेड 
श्री. सेवालाल महाराज शिक्षण संस्था, sash बाजीराव | नविन स्वच्छतागृह बांधणे. २ 
तांडा, ता.कंधार, जि. नांदेड द्वारे संचालित श्री. संत 
सेंवालाळ महाराज प्राथमिक शाळा, शेवडी, (a), 
ता.लोहा, जि. नांदेड . 
समता शिक्षण प्रसारक मंडळ, नांदेड, ता. जि. नांदेड द्वारे | संगणक कक्ष तयार करणे. शि 
संचालित चक्रवर्ती अशोक विद्यालय, प्राथमिक शाळा, 
साई नगर, नांदेड, जि. नांदेड 
पंकज एज्युकेशन सोसायटी, नांदेड, ता.जि. नांदेड द्वारे | संगणक कक्ष खरेदी. ३ 
संचालित अशोक प्राथमिक शाळा, किशोर नगर, नांदेड, 
ता.जि. नांदेड 
पंकज एज्युकेशन सोसायटी, नांदेड, ता.जि. नांदेड द्वारे | अध्यापनाची साधणे खरेदी करणे. ३ 
संचालित महात्मा कबीर प्राथमिक शाळा, सहयोग नगर, 
नांदेड, ता.जि. नांदेड 
एकूण रूपये- 9§,00,000/- 

औरंगाबाद विभाग, जिल्हा-उस्मानाबाद. 
हिंद शिक्षण संस्था उमरगा, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद | छत दुरूस्ती, बांधकाम करणे, षु 
द्वारे संचालित उर्दु हायस्कुल उमरगा, राम नगर, शिवपुरी | प्लास्टर व रंगरंगोटी करणे. 
रोड, उमरगा, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद. 
जनजागृती युवक मंडळ, होळी, ता. लोहारा, जि. | संगणक व प्रिंटर खरेदी करणे, नविन | 
उस्मानाबाद द्वारे संचालित महात्मा गांधी विद्यालय, | स्वच्ठतागृह बांधणे, संगणक 
हिप्परगाव, मु.पो.हिप्परगाव, ता. उमरगा, जि. | हार्डवेअर व सॉप्टवेअर खरेदी करणे. 
उस्मानाबाद. 
एकूण रूपये- ४,००,०००/- 

औरंगाबाद विभाग, जिल्हा-बीड-. 

हिंद फाऊंडेशन, बीड, ता.जि.बीड द्वारे संचालित डॉ. | संगणक कक्ष तयार करणे. | . 
झाकीर हुसैन उर्दु प्राथमिक शाळा, मोमीनपुरा, बीड, जि. 
बीड. 
हिंद फाऊंडेशन, बीड, ता.जि.बीड द्वारे संचालित | संगणक कक्ष तयार करणे. २. 


फिनिक्स उर्दु प्राथमिक शाळा, नमरा कॉलनी, मोमीनपुरा, 
बीड, जि. बीड. 


पृष्ठ १८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 


३. | मुस्लीम एज्युकेडान अँन्ड वेलफेअर असोसिएठान, बीड, | बेचेस, टेबल खरेदी करणे. ४. 
जि.बीड द्वारे संचालित डॉ. अब्दुल कलाम उर्दु प्राथमिक 
शाळा, तेलगांव रोड, बीड, जि. बीड. 
णि नोबल एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, बीड, | संगणक, dda, टेबल खरेदी करणे. 2. 
जि.बीड द्वारे संचालित अल-अलरूक og प्राथमिक 
शाळा, न्यू. हाहिंशांनगर, ता. जि. बीड. 
एकूण रूपये- ८,००,०००/- 
औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- परभणी. 
! . | विद्या एज्युकेशनल HAS अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, | शाळा-खोल्यांची डागडुजी/ दुरूस्ती 3 
इनायत नगर, जुना पेठ गाव रोड, परभणी, जि. परभणी | व शाळा-खोल्यांमध्ये फरशी बसविणे. 
द्वारे संचालित निजामिया उर्दु प्राथमिक शाळा, रहीम 
नगर, पारवा रोड, परभणी, जि. परभणी. 
२. | नॅशनल सेवाभावी संस्था, काजी मोहल्ला, जितूर, जि. | झेराक्स मशिन खरेदी करणे. 4 
परभणी द्वारे संचालित मुज्फफर नॅशनल उर्दु माध्यमिक 
विद्यालय, जिंतूर, जि. परभणी. 
३. | नेशनल सेवाभावी संस्था, काजी मोहल्ला, जितूर, जि. | इ-लर्निग सुविधा निर्माण करणे. ४ 
परभणी द्वारे संचालित नॅशनल उर्दु कनिष्ठ 
महाविद्यालय, जितूर, जि. परभणी. 
एकूण रूपये-६,००,०००/- 
औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- लातूर. 
हिं . | ]ोखमिरा एज्यूकेडनअँन्ड वेलफेअर सोसायटी, उदगिर, | इन्व्हर्टर व झेरॉक्स मशीन सुविधा ४ 
जि. लातूर द्वारे संचालित sera उर्दु माध्यमिक | निर्माण करणे. 
विद्यालय, डॉम रोड, मादलापूर, उदगिर, ता. उदगिर 
जि.लातूर. 
२. मराठवाडा ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडळ, Hee, जि. | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण 4 
लातूर द्वारे संचालित कै. रतनबाई कनिष्ठ महाविद्यालय, | करणे. 
उदगिर, ता. उदगिर, जि. लातूर. 
३. | हुसेनखान एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, | डेस्क, व संगणक हाडवेअर खरेदी ४ 
उदगिर,जि. लातूर द्वारे संचालित डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल | करणे. 
कलाम उर्दु माध्यमिक महाविद्यालय, आझाद नगर, 
जळकोट रोड, उदगिर, ता. उदगिर, जि. लातूर. 
एकूण रूपये-६,००,०००/- 
औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- हिंगोली. 
गि .  । मातृतुल्य ग्रामीण विकास संस्था, ता. जि. यवतमाळ द्वारे | व्हाईट बोर्ड व वॉटर कुलर खरेदी . 3 
संचालित शारीफा Sg प्राथमिक शाळा, लिंबाळा, (AEA), 
ता.जि. हिंगोली. 
२. | मंहमद इसाक पटेल मेमोरियल एज्युकेडान सोसायटी, | संगणक, प्रिंट्स व ३ 
जवळा बाजार, जि. हिंगोली द्वारे संचालित राजीव गांधी | एल.सी.डी.प्रोजेक्टर खरेदी करणे. 
उर्दु प्राथमिक शाळा, ता. औढा, (ना.) जि. हिंगोली. 
३. विद्याशक्‍ती शिक्षण प्रसारक मंडळ कोळसा, ता. सेनगांव, | कुलर व वॉटर फिल्टर खरेदी. षु 
जि. हिंगोली द्वारे संचालित केंद्रीय अनुसूचीत जाती मुलां- 
मुलींची प्राथमिक निवासी आश्रम शाळा, कोळसा, 
ता.सेनगांव, जि. हिंगोली. 
एकूण रूपये-०६,००,०००/- 


पृष्ठ १८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 


नागपूर विभाग, जिल्हा- वर्धा. 


| . | UST एज्युकेशन अन्ड Soar सोसायटी, आष्टी, | नविन स्वच्छतागृह बांधणे गि 
जि. वर्धा द्वारे संचालित जवाहर उर्दु हायस्कुल व 
ज्युनियर कॉलेज, (कला) आष्टी, जि. वर्धा. 


२. | मोईज रहेमान बहुउद्देशिय संस्था, वर्धा, जि. वर्धा द्वारे | संगणक १५ नग खरेदी करणे व | 
संचालित नायाब टेक्नीकल प्रशिक्षण संस्था, इंदीरा | क्रमीक पुस्तके, बेंचेस, डेस्क टेबल, 
मार्केट, पुलगांव, जि. वर्धा. कपाट, खुर्च्या खरेदी करणे. व 

इन्व्हर्टरची सुविधा निर्माण करणे. 

३. मोईज रहेमान बहुउद्देशिय संस्था, वर्धा, जि. वर्धा द्वारे | संगणक १५ नग खरेदी करणे व गक 
संचालित फातेमा स्किल एज्युकेशञन संस्था, साने गुरूजी | क्रमीक पुस्तके, बेंचेस, डेस्क टेबल, 
नगर, वर्धा, जि. वर्धा. कपाट, खुर्च्या खरेदी करणे. 


एकूण रूपये-०६,००,०००/- 


पृष्ठ १८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६ 
“परिशिष्ट-ब “ 


UTILIZATION CERTIFICATE 
Certificate that an amount of -------------- drawn vide----------- Dated------ 
under Major Head 2235A347-31 towards Grant-in-Aid from------ --- Treasury was utilized 


for the purpose of “Providing fundamental infrastructure facilities to educational instituties 
having minority status” as mentioned in the sanction order purpose of ------------------- 
dated------ of the District Collector,-------- 


Signature of District Collector. 


पृष्ठ १८ पैकी १८ 


